हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या, 

परेल, मुंबई येथील प्रस्तावित कोविड-१९ 
dR लस प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय 
नियंत्रण व कामकाज आढावा समिती गठीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचबीपी २०२१/प्र.क्र. ६२/२१/औषधे-१ 
९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०००१ 
दिनांक: ४ जून, २०२१ 


वाचा : 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एचबीपी २०२१/प्र.क्र. 
५३/२१/औषधे-१, दिनांक २९ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना: 


मे. भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लि.., हेद्राबाद यांचेकडून कोवॅक्सिन कोविड-१९ लस उत्पादन 
तंत्रज्ञान वापरून सदर लसीचे उत्पादन हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई येथे करण्याच्या 
महत्वाकांशी प्रकल्पास दिनांक २८/०४/२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर प्रकल्प केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असून त्याला 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता व अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर प्रकल्पास गती देण्यासाठी उच्च स्तरीय नियंत्रण समिती व कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी 
संबंधितांची कामकाज आढावा समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या., मुंबई येथील प्रस्तवित कोविड-१९ कोवॅक्सिन 
लस उत्पादन प्रकल्पाची उभारणी विहीत कालमर्यादेत करण्यासाठी उच्च स्तरीय आढावा समिती व 
प्रकल्पाचा दैनंदिन कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी कामकाज आढावा समिती खालीलप्रमाणे गठीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर समित्यांची रचना व त्यांची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे 
राहील- 


शासन निर्णय क्रमांकः एचबीपी २०२१/प्र.क्र. ६२/२१/औषधे-१ 


(१) उच्च स्तरीय नियंत्रण समिती:- 


(१. | र मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. ।सचिव, भारत सरकार, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, जेवतंत्रज्ञान विभाग, | सदस्य 
नवी दिल्ली. 
३. | अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४. । अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
५. | सचिव, dente शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
६. व्यवस्थापकीय संचाळक (Director General), आय.सी.एम.आर., नवी दिल्ली. सदस्य 
0. SLSl. कृष्ण मोहन, पुर्णवेळ-संचालक, भारत बायोटेक, Salsa, THT. सदस्य 
८. | संचालक, हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई. सदस्य 
९.  । व्यवस्थापकोय संचालक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या., | सदस्य सचिव 
परेल, मुंबई. 
सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील- 
. सदर प्रकल्पाच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा व खर्चाचा नियमित आढावा घेणे. 
. प्रकल्पाचे कामकाज विहीत मुदतीमध्ये होण्यासाठी महामंडळास सुचना देणे व मार्गदर्शन 
करणे. 
. प्रकल्प उभारणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना सुचविणे. 
(२) कामकाज आढावा समिती:- 
१. | सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. | संचालक, हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परेल, मुंबई. सदस्य 
३. | व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ, परेल, मुंबई. सदस्य 
४. | आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा, मुंबई. सदस्य 
५. | संचालक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR). सदस्य 
६. | SLSl. कृष्ण मोहन, पुर्णवेळ-संचालक, भारत बायोटेक, हेद्राबाद, तेलंगणा सदस्य 
७. | उपकुलगुरू (/.७.), रसायन तंत्रज्ञान संस्था), माटुंगा, मुंबई. सदस्य 
संचाळक (जेव तंत्रज्ञान, आयआयटी, मुंबई. सदस्य 
संचाळक (जेव तंत्रज्ञान), cle इन्स्टीट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई. सदस्य 
। १०. | महाव्यवस्थापक (उत्पादन), हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ, परेल, मुंबई. | सदस्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील- 


शासन निर्णय क्रमांकः एचबीपी २०२१/प्र.क्र. ६२/२१/औषधे-१ 


१. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेऊन हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी 


संस्था व हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळास मार्गदर्शन करणे. 


२. सदर प्रकल्पाच्या उभारणीच्या अनुषंगाने समितीतील तज्ञांशी चर्चा करून, सदस्य सचिव 


यांनी आवश्यक ते प्रस्ताव तयार करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१६०१२०९२१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash 
Babanrao 
Surwase 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758 
d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dcif, 
pseudonym=22F9E51BE81F4F3AE79C3DF8E5 
AQEFCCC3354857, 
serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFAO 
220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E623A2B 
976, cn=Prakash Babanrao Surwase 

Date: 2021.06.04 19:24:34 +05'30' 


(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन यांचे स्वीय सहायक. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे स्वीय सहायक. 
मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक. 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन यांचे स्वीय सहायक. 
. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
९. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचबीपी २०२१/प्र.क्र. ६२/२१/औषधे-१ 


१२.प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव, भारत सरकार विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, जेवतंत्रज्ञान विभाग, नवी दिल्ली, 

१४.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

१५.संचालक, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई. 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्या), मुंबई. 

१७.आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा, मुंबई. 

१८. संचालक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR). 

१९.डॉ.व्ही. कृष्ण मोहन, पुर्णवेळ-संचालक, भारत बायोटेक, हैद्राबाद, तेलंगणा 
(व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ (Fal), मुंबई 
यांचेमार्फत) 

२०.उपकुलगुरू (/.७.), रसायन तंत्रज्ञान संस्था (ICT), माटुंगा, मुंबई. 

२१.संचाळक, आयआयटी, मुंबई. 

२२.संचालक, टाटा इन्स्टीट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई. 

२३.महाळेखाकार-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२४.उप सचिव (हाफकीन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२७.महाव्यवस्थापक (उत्पादन), हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ, परेल, मुंबई. 

२८. संग्रहार्थ (औषधे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


